दिनांक ११ ते १४ मार्च, २०२० या 
कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित अखिल 
भारतीय नागरी सेवा अँथेलेटिक्स स्पर्धा २०१९- 
२० मध्ये महाराष्ट्राचा संघ सहभागी होण्यासाठी 
होणाऱ्या खर्चास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- अभानासे- ३८२०/प्र.क्र.१३/क्रीयुसे-२, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- ०५ मार्च, २०२०. 


वाचा:-१. केंद्रीय नागरी सेवा, सांस्कृतिक कार्य आणि क्रीडा मंडळ यांचे पत्र क्रमांक- ५९/२/ 
2098-20/CCSCSB, दि.०७.०२.२०२०. 
२. महासचिव, सचिवालय जिमखान्या यांचे पत्र क्र.-अभानासे/अँथेलेटिक्स/२०१९-२० 
दि.२४.०२.२०२०. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक- उपसंक्री/ 
अभानासे/१९-२०/का-४/४२८, दि.२६.०२.२०२०. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक ११ ते १४ मार्च, २०२० या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या 
अखिल भारतीय नागरी सेवा अँथेलेटिक्स स्पर्धा २०१९-२० मध्ये भाग घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा संघ 
निवडण्याकरिता “प्रियदर्शनी पार्क, नेपियनसी रोड, मलबार हिल, मुंबई” येथे दि. १७ फेब्रुवारी, २०२० रोजी 
निवड चाचणी आयोजित करण्यात आली होती. या चाचणीमध्ये सहभागी झालेल्या अधिकारी व कर्मचा-यांची 
यादी सोबतच्या विवरणपत्र "क" प्रमाणे तसेच निवड चाचणीद्वारे निवडण्यात आलेल्या राज्याचा संघ 
विवरणपत्र "अ" प्रमाणे आहे. सदर स्पर्धेची निवड चाचणी, प्रशिक्षण शिबीर तसेच राज्याचा संघ सहभागी 
होण्यासाठी विवरणपत्र "ब" प्रमाणे होणाऱ्या रु. १,५४,७८०/-(रुपये एक लाख चोपन्न हजार सातठऱी ऐंशी फक्‍त 
इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. यासाठी उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


३. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संबंधित विभाग प्रमुख/कार्यालय प्रमुख यांनी, खेळाडू/ प्रशिक्षक/ 
व्यवस्थापक यांना दिनांक ६ ते ८ मार्च, २०२० या कालावधीत प्रशिक्षण शिबिरासाठी व दिनांक ११ ते १४ मार्च, 
२०२० या कालावधीत स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी दिनांक ०५ मार्च, २०२० (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करावे व 
या खेळाडूंच्या सेवा सचिवालय जिमखान्यास उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. संघातील प्रत्येक खेळाडूने व 
व्यवस्थापकाने ते ज्यांच्या अधिपत्याखाली काम करीत असतील त्या विभाग प्रमुख/ कार्यालय प्रमुख यांची 
परवानगी घेणे आवश्‍यक आहे. 

४. वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक-एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक ११ मे, 
१९८९ व क्रमांक-एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ मधील तरतूदींनुसार संघातील 
खेळाडू, प्रशिक्षक व व्यवस्थापक यांची दि. ०६ ते १५ मार्च, २०२० (प्रशिक्षण शिबीर, स्पर्धा व प्रवास) या 
काळातील कार्यालयीन अनुपस्थिती "कर्तव्य कालावधी" म्हणून समजण्यात यावी. तसेच त्यांच्या प्रवासभत्ता, 
दैनिक भत्ता व इतर भत्ते यावर होणारा खर्च संबंधित विभागाच्या/कार्यालय प्रमुखांच्या मुख्य लेखाशिर्षाखाली 
असणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. तसेच, मुंबईबाहेरील खेळाडूंना अनुज्ञेय असलेला प्रवास/दैनिक 
भत्ता व इतर सवलती या वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक- एलव्हीई-१४८५/प्र.क्र.८३३/अ/सेवा-९, दिनांक 
११ मे, १९८९ व वित्त विभाग शासन निर्णय क्रमांक -एलव्हीई-१४०४/प्र.क्र.८/अ/सेवा-८, दिनांक २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे- ३८२०/प्र.क्र.१३/क्रीयुसे-२ 


फेब्रुवारी, २००४ अन्वये मंजूर करण्यात यावी. या सवलतीचा लाभ मिळण्यासाठी निवड चाचणीसाठी 
उपस्थिती असणा-या अधिकारी व कर्मचारी यांच्या उपस्थितीबाबत मानद सचिव, सचिवालय जिमखाना 
यांनी दिलेले प्रमाणपत्र संबंधित कर्मचा-यांनी त्यांच्या आस्थापना कार्यासनात सादर करणे आवश्यक राहिल. 


ष्‌. स्पर्धेच्या निवड चाचणीसाठी उपस्थित अधिकारी/कर्मचारी (विवरणपत्र-क) यांची कार्यालयीन 
अनुपस्थिती शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- एलव्हीई/१४९२/४६/सेवा-९, दिनांक ३० जुले, १९९२ 
अन्वये कर्तव्यार्थ म्हणून समजण्यात यावी. 


६. सचिवालय जिमखान्याने प्रत्यक्ष खर्चाचे विवरणपत्र कोणत्याही परिस्थितीत आदेशाच्या 
दिनांकापासून १५ दिवसाच्या आत आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे तसेच उपसंचालक, 
क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना स्पर्धेत केलेल्या खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावे. तसेच 
शिल्लक राहील्यास, शिल्लक रक्‍कम उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांना त्वरीत 
परत करण्यात यावी. 


७. यासाठी होणारा खर्च सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी “२२०४ क्रीडा व युवक सेवा, १०४ क्रीडा 
व खेळ, (०६) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा, (०६) (०२) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेत सहभाग 
(२२०४ १९८१), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाश्ीर्षाखाली अर्थसंकल्पित तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


८. सचिवालय जिमखाना यांच्याकडून स्पर्धेचा अहवाल, बाबनिहाय प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा 
तपश्लील, विनियोग प्रमाणपत्र, परीक्षीतलेखा विवरणपत्र व मंजूरी आदेशातील सर्व अटींची पूर्तता 
करण्याच्या अटीवर विवरणपत्र"ब" प्रमाणे खर्चास मंजूरी देण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥७॥/9५॥(9.90५.॥ या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००३०५१५२३४१४४२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, | 


AP PAS | NG DN: CN = APPASING RAMSING RAJPUT, C = 
RAMSING RAJPUT ७ कळकळ, 


ND SPORT DEP 
Date: 2020.03.05 15:29:20 +05'30" 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे विभाग, पुणे 
उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

६. महालेखापाल (लेखावअनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

७. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर, 

८. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय,मुंबई. 

९. मानद महासचिव,सचिवालय जिमखाना, मुंबई-४०० ०३२ (५ प्रती) 
१०. संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांचे कार्यालये (सचिवालय जिमखान्यामार्फत) 
११. निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


Cc tv AD OO 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरणपत्र “अ 


दिनांक ११ ते १४ मार्च, 2020 या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी 
सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या अँथळेटिक्स संघाचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या स्पर्धकांची नावे 
दर्शविणारे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम ट्रॅकसूट | किटबॅग विभाग / कार्यालय 

| श्री. कुलदिप बोंगे होय होय | मुख्य कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परीषद, भोर, 
सहा. गटविकास अधिकारी पुणे. 

२ | श्री. फहाद जुनेद आजमी होय होय | नागपूर (प्रा) वनविभाग नागपूर, देपलावार 
नियतक्षेत्र अधिकारी नियतक्षेत्र अधिकारी, नागपूर. 

3 श्री. भरतबा. बाविस्कर नाही नाही | गस्ती पथक यावल वन विभाग, यावल 
वाहनचालक 

४ श्री. संभाजी कडू पाटील होय होय | गस्ती पथक जळगांव वन विभाग, जळगांव. 
नियतक्षेत्र अधिकारी 

५ | श्री. राहुल म. पाटील, कोतवाल होय होय | तहसिल कार्यालय, पाचोरा, जिल्हा जळगांव. 

६ | a. अन्सार इ. दर्गीवाले होय होय | अमरावती (प्रा, वनविभाग, अमरावती. वडाळी 
नियतक्षेत्र अधिकारी अमरावती. 

७ श्री. पांडुरंग ग. कदम, शिपाई होय होय | शासन मुद्रण लेखन सामग्री संचालनालय, 

चर्नी रोड, मुंबई. 

८ | at. सुनिल बसप्पा कुरी नाही नाही | उपवनसंरक्षक कार्य आयोजन विभाग, कोल्हापूर, 
नियतक्षेत्र वन अधिकारी जिल्हा- कोल्हापूर-४१६०१२. 

९ | श्री. विरेंद्र रा. उजैनकर होय होय | अमरावती (प्रा, वनविभाग नियतक्षेत्र अधिकारी, 
नियतक्षेत्र अधिकारी अमरावती. 

ha o | at. हेमंत विजयराव पांगरे होय होय । वनप्रशिक्षण संस्था, चिखलदारा. 
नियतक्षेत्र अधिकारी 

१ | श्री. ज्ञानेश्वर राठोड, होय होय । शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
सहा. बांधणीकार 

१२ | atl. नरेंद्र रमेश घार्ग नाही । नाही टेंभू उपसा सिचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, 
सहा. कार्यकारी अभियंता जलसंधारण विभाग, ओगलेवाडी (कराड), कराड 

१३ | किर्तीकुमार भ. धस, तलाठी होय होय | तहसिल कार्यालय मिरज, ता. मिरज, जिल्हा 

सांगली. 

१४ | श्री. अनिल जगन्नाथ पठाडे होय होय | संजय गांधी योजना, अ वर्ग, न.पा. क्षेत्र स्टेशन 
अव्वल कारकून रोड, जळगांव. 

१५ श्री. संतू जिवा वाड, कृषि सहायक | नाही नाही | तालुका कृषि कार्यालय, अकोले अहमदनगर. 

१६ | श्री. सूर्यकांत ल. माने नाही नाही । तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, हातकंणगले, 
कृषि अधिकारी वडगाव रोड, 

१७ | श्री. प्रमोद तांडेल होय होय | संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
लिपिक टंकलेखक राज्य, मुंबई. 

१८ | श्री. नारायण किसन करांडे नाही नाही । तालुका कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी 
कृषि पर्यवेक्षक कार्यालय, अहमदनगर. 


१९ | श्री. सुनिल दे. आगरकर होय होय | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

२० | at. सुशिल ग. तरे, बांधणीकार नाही | नाही | शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 

२१ | श्री. जयदीप कामत होय होय | मुख्य सविवांचे कार्यालय, सामान्य प्रशासन 
उच्च श्रेणी लघुलेखक विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२२ | श्रीमती सविता बा. वाघ होय होय | वनक्षेत्रपाल रावेर, तालुका जळगांव. 
नियतक्षेत्र वन अधिकारी 

२३ | कुमारी दिपा रामदास बेलाह होय होय | उपवनरक्षक अधिकारी, वनपरिक्षेत्र कार्यालय, 
नियतक्षेत्र वनअधिकारी चांदूर रेल्वे वनविभाग, अमरावती 

२४ | कुमारी प्रियंका कुटे होय होय | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, रेल्वे लाईन 
महिला जवान सोलापूर. 

२५ | कुमारी श्रावणी पवार होय होय | वनक्षेत्रपाल कार्यालय कोरेगांव, सातारा. 
नियतक्षेत्र अधिकारी 

२६ | कुमारी निलीमा काकुळते होय होय | सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मध्य मुंबई वरळी, 
कनिष्ठ अभियंता मुंबई. 

२७ । श्रीमती मनिषा चु. मोरे होय होय | वनक्षेत्र अधिकारी कार्यालय, तालुका- 
नियतक्षेत्र अधिकारी मुक्ताईनगर, जिल्हा जळगांव. 

२८ | श्रीमती निकिता डोंबे होय होय | स्वा.सै.क.-३, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
सहा.कक्ष अधिकारी मुंबई. 

२९ | कुमारी काजल शा. पाटील होय होय | वनपरिक्षेत्र कार्यालय, पौड, ता. मुळशी, जिल्हा- 
नियतक्षेत्र वनअधिकारी पुणे. 

३० | श्रीमती अलिशा वेंगुलेंकर होय होय | शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
सहा. बांधणीकार 

३१ | श्रीमती उर्मिला खैरनार, होय होय | नगर विकास विभाग (नवि-११), मंत्रालय, मुंबई. 
कनिष्ठ लिपिक 

३२ | श्रीमती शारदा पाटील होय होय | राज्य माहिती आयोग, कोंकण खंडपीठ, बेलापूर. 
कक्ष अधिकारी 

३३ | श्रीमती डा. सुभाषिणी लहानकर होय होय । शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उस्मानाबाद. 
प्रोफेसर 

३४ | श्रीमती गितांजली सु. खानविलकर | होय होय । संचालक, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको 
सहायक लेखा अधिकारी भवन, नवी मुंबई. 

३५ | श्री. मनोज उजाळ नाही | नाही | शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, TARTS, मुंबई. 
बांधणीकार (प्रशिक्षक) 

३६ | श्री. सुधाकर उतेकर नाही | नाही । सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
उ.श्रे.लघुलेखक (व्यवस्थापक) 


APPASING 


htra, O = GOVERNMENT OF 


RAMS | N G RAJ P UT MAHARASHTRA, OU SCHOOL EDUCATION 


2020.03.05 15:29:54 +05'30' 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by APPASING RAMSING RAJPUT 
DN: CN = APPASING RAMSING RAJPUT, C = IN 


विवरणपत्र “ब” 
दिनांक ११ ते १४मार्च, 2020 या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी 
सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या अॅथलेटिक्स संघासाठी होणाऱ्या खर्चाचे विवरणपत्र. 


रुपये 
पर्धेमध्ये खेळाडूंना भाग घेण्याकरिता आमंत्रित करण्यासाठी लेखन सामुग्री उदा. फॅक्स, पेपर्स, 
स्टॅम्प, लिफाफे इत्यादीवरील खर्च . 


| 
निवड चाचणीसाठी मैदान भाडे अदा करण्यात आले आहे. (प्रियदर्शनी पार्क) 


) 
) सराव शिबीर : दिनांक ६ ते ८ मार्च, २०२० या कालावधीत (३ दिवस) 
प्रशिक्षण शिबीर (३६ XI0OX3) 
ंघासाठी साहित्य:- 


. १५००/- प्रमाणे १ भाला (पुरुष) (Coo ग्रॅम मेटल) 
. १५००/- प्रमाणे १ भाळा ( महिला) ( Goo FA मेटल) 
खेळाडूंसाठी प्रथमोपचार साहित्य / किरकोळ 


) 


) 


ब) | 
प्रथमोपचार खर्च 
ड) | 


) 


, ५००/- प्रमाणे १३ टि शर्टस (मोनोग्रामसह / महिलांसाठी) 
) रु. ८००/- प्रमाणे २७ ट्रॅकसूटस 


= 
ae 


) 


0) रु. १००/- प्रमाणे २० निकप (Pair) 


१) रु. १००/- प्रमाणे १० रिस्टबण्ड 


ण रुपये :- (रु. एक लाख चोपन्न हजार सातशी ऐंशी Hae) 


Digitally signed by APPASING RAMSING RAJPUT 


A P PAS | N G DN: CN = APPASING (टा OF MALARASHTEA 


~~ 


पुरुषांसाठी) 
शार्ट ) 
५००/- प्रमाणे १३ डिव्हायडेड स्कर्टस्‌ (महिलांसाठी) 
साठी) 


~ 


Ee) 


| [S| 


Maharashtra, O 


RAMSING RAJPUT यान 
(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


विवरणपत्र - क 
दिनांक ११ ते १४मार्च, २०२० या कालावधीत चंदिगड येथे आयोजित करण्यात आलेल्या अखिल भारतीय नागरी 
सेवा अँथलेटिक्स स्पर्धा २०१९-२० मध्ये भाग घेणाऱ्या महाराष्ट्र शासनाच्या अथलेटिक्स संघाची निवड करण्यासाठी 
दि. १७ फेब्रुवारी, २०२० रोजी निवड चाचणीसाठी उपस्थित राहिलेले अधिकारी कर्मचारी खेळाडूंची नावे विवरणपत्र. 


क्र. | खेळाडूचे नाव व पदनाम विभाग / कार्यालय 

he श्री. सुनिल बसप्पा कुरी उपवनसंरक्षक कार्य आयोजन विभाग, कोल्हापूर, 
नियतक्षेत्र वन अधिकारी जिल्हा- कोल्हापूर-४१६०१२. 
श्री. विशाल के. खुळे, अव्वल कारकून विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, (महसूल) विधान भवन, पुणे-१. 
श्री. पांडुरंग गणपत कदम, शिपाई शासन मुद्रण लेखन सामग्री संचालनालय, FARTS, मुंबई. 
श्री. मनोज केशव उजाळ, बांधणीकार शासकोय मध्यवती मुद्रणालय, PARTS, मुंबई. 

4 श्री. प्रदिप हरी कुंभार, सुरक्षा रक्षक शासकोय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 

६ | a. बापू देविदास हेगडे, राज्यकर वस्तू व सेवा कर कार्यालय, नाशिक - ४२२०१०. 
निरिक्षक 

७ | श्री. अनिल जगन्नाथ पठाडे, संजय गांधी योजना, अ वर्ग, न.पा. क्षेत्र स्टेशन रोड, जळगांव. 
अव्वल कारकून 

८ | श्री. योगेश धोंडू आखाडे, कोतवाल तहसिल कार्यालय, कर्जत, जिल्हा- रायगड 
श्री. प्रमोद यादव तांडेल संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

। १० | श्री. गजानन कैलास मोरे, कोतवाल तहसिल कार्यालय, जामनेर, जिल्हा- जळगांव. 

११: | १ | ait. राहुल म. पाटील, कोतवाल तहसिल कार्यालय, पाचोरा, जिल्हा जळगांव. 

१२ श्री. कांतीलाल रो. पवार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, वित्तीय सल्लागार व 
लिपीक टंकलेखक उपसचिव कार्यालय, मुंबई. 

१३ | श्री. आकाश मानसिंग पवार अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, वित्तीय सल्लागार व 
लिपीक टंकलेखक उपसचिव कार्यालय, मुंबई. 

१४ | श्री. विकास सुधाकर मोरे राहुटी (प्रा) वनविभाग नियतक्षेत्र अधिकारी, अहमदनगर. 
नियतक्षेत्र अधिकारी 

१५ | श्री. बाळासाहेब सु. खडे, शिपाई धर्मादाय आयुक्त मुख्यालय, मुंबई. 

१६ | श्री. विरेन्द्र रा. उज्जेनकर अमरावती (प्रा, वनविभाग नियतक्षेत्र अधिकारी, अमरावती. 
नियतक्षेत्र अधिकारी 

१७ | श्री. सुनिल शांकरराव शिदे राज्य राखीव पोलीस बल गट क्र.५ दौड, जिल्हा- पुणे. 
कनिष्ठ श्रेणी लिपिक 

१८ | श्री. अन्सार इ. दर्गीवाले अमरावती (प्रा, वनविभाग, अमरावती. वडाळी अमरावती. 
नियतक्षेत्र अधिकारी 

१९ | श्री. हेमंत विजयराव पांगरे वनप्रशिक्षण संस्था, चिखलदारा. 
नियतक्षेत्र अधिकारी 

२० | श्री. फहाद जुनेद आजमी नागपूर (प्रा) वनविभाग नागपूर, देपलावार नियतक्षेत्र अधिकारी, 
नियतक्षेत्र अधिकारी नागपूर. 

29 श्री. हर्षद धोंडू गुरव, बांधणीकार शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 

२२ | at. सुशिल गजानन तरे, बांधणीकार शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 


२३ | श्री. भरत बाळासाहेब बाविस्कर, गस्ती पथक यावल वन विभाग, यावल 
वाहनचालक 

२४ | at. संभाजी कडू पाटील, नियतक्षेत्र गस्ती पथक जळगांव वन विभाग, जळगांव. 
अधिकारी 

२५ | at. संतू जिवा वाडे, कृषि सहाय्यक तालुका कृषि कार्यालय, अकोले, अहमदनगर. 

२६ | श्री. राम सुभाष चोपडे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

२७ | श्री. अनुप प्रकाशराव उदेवार Ure शासकीय महाविद्यालय, मुंबई. 
सिनियर क्लार्क 

२८ श्री. नारायण किसन करांडे, कृषि पर्यवेक्षक | तालुका कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय, 

अहमदनगर. 

२९ | श्री. अनिल दादासाहेब तोरवाड तालुका कृषि अधिकारी, कर्जत, ता. कर्जत, जिल्हा अहमदनगर. 
कृषि सहाय्यक 

३० | श्री. हेमंत मारुती किरुळकर नगर परिषद मुरुम कार्यालय, जिल्हा उस्मानाबाद. 
मुख्याधिकारी 

३१ | श्री. कुलदिप बोंगे मुख्य कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परीषद, भोर, पुणे. 
सहा. गटविकास अधिकारी 

३२ श्री. अभिजीत अ. बागल, कृषि संचालक (नि.व.गु.नि.) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, 
कृषि सहायक पुणे-१. 

३३ | श्री. विलास सखाराम पवार वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा. कक्ष अधिकारी 

३४ | श्री. नरेंद्र रमेश घार्गे टेंभू उपसा सिचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, जलसंधारण 
सहा. कार्यकारी अभियंता विभाग, ओगलेवाडी (कराड), कराड 

३५ | श्री. राजन WSR टेंभू उपसा सिचन प्रकल्प व्यवस्थापन विभाग, जलसंधारण 
कार्यकारी अभियंता विभाग, ओगलेवाडी (कराड), कराड 

३६ | श्री. सुनिल आगरकर, कक्ष अधिकारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३७ | श्री. सुधाकर उतेकर सहकार व TAIT विभाग, मंत्रालय, मुंबइ. 
उच्च श्रेणी लघुलेखक 

३८ | श्री. ज्ञानेश्वर प्र. राठोड शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
सहा. बांधणीकार 

३९ | श्री. याम तानाजी कुरे वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय, (प्रा.दे.) माळेगाव, मु. मेडशी. 
नियतक्षेत्र अधिकारी 

vo श्री. अरविंद व्यं. दुधमल शासकोय मुद्रण लेखनसामग्री व THR संचालनालय, 
सफाईगार/ मजदूर चर्नीरोड, मुंबई. 

४१ | श्री. जयदीप कामत मुख्य सचिवांचे कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 
उच्च श्रेणी लघुलेखक मुंबई. 

४२ श्री. कितीकुमार भ. धस, तलाठी तहसिल कार्यालय मिरज, ता. मिरज, जिल्हा सांगली. 

४३ | श्री. सचिन बा. कोळी, लिपीक उपविभागीय कृषि अधिकारी, कोल्हापूर. 

४४ श्रीमती उर्मिला गो. खैरनार नगर विकास विभाग (नवि-११), मंत्रालय, मुंबई. 


कनिष्ठ लिपिक 


४५ | श्रीमती स्नेहल नि. चौधरी शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

४६ । श्रीमती सुरेखा रा. नन्नवरे शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
लिपिक टंकलेखक 

४७ | कुमारी अलिशा अ. वेंगुलँकर शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
सहा. बांधणीकार 

४८ | कुमारी वंदना पुनमचंद जेन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी 

४९ | कुमारी श्रावणी प्रकाशा पवार वनक्षेत्रपाल कार्यालय कोरेगांव, सातारा. 
नियतक्षेत्र अधिकारी 

५० | कुमारी निलिमा मा. काकुळते सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मध्य मुंबई वरळी, मुंबई. 
कनिष्ठ अभियंता 

५१ | कुमारी क्षितिजा भा. सोळंके सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मध्य मुंबई वरळी, मुंबई. 
कनिष्ठ अभियंता 

५२ श्रीमती ऐश्वर्या राजेंद्र राजे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चेंबूर, मुंबई. 
कनिष्ठ अभियंता 

५३ श्रीमती सविता बाबुराव वाघ वनक्षेत्रपाल रावेर, तालुका जळगांव. 
नियतक्षेत्र वनअधिकारी 

५४ | कुमारी काजल शरद पाटील वनपरिक्षेत्र कार्यालय, पौड, ता. मुळशी, जिल्हा- पुणे. 
नियतक्षेत्र वनअधिकारी 

५५ श्रीमती रजनी भरतकुमार चत्रे शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, चर्नीरोड, मुंबई. 
सहा. बांधणीकार 

५६ | श्रीमती दिपा रामदास बेलार वनपरिक्षेत्र कार्यालय, चांदूर रेल्वे, ता. अमरावती. 
नियतक्षेत्र वनअधिकारी 

५७ | श्रीमती निकिता सागर डोंबे स्वा.सै.क.-३, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सहा.कक्ष अधिकारी 

५८ | कुमारी प्रियंका बबन कुटे, महिला जवान | अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क, रेल्वे लाईन, सोलापूर. 

५९ | डा. सुभाषिणी म. लहानकर, प्रोफेसर शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उस्मानाबाद. 

६० | श्रीमती गितांजली सु. खानविलकर संचालक, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, सिडको भवन, नवी मुंबई. 
सहायक लेखा अधिकारी 

६१ श्रीमती मनिषा चुनिलाल मोरे वनक्षेत्र अधिकारी कार्यालय, तालुका- मुक्‍ताईनगर, जिल्हा 
नियतक्षेत्र अधिकारी जळगांव. 

६२ श्रीमती क्र्तुजा Rar नांगरे वैद्यकोय शिक्षण व संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
कनिष्ठ लिपिक 

६३ | श्रीमती शारदा सं. पाटील, कक्ष अधिकारी | राज्य माहिती आयोग, कोंकण खंडपीठ, बेलापूर. 


Digitally signed by APPASING RAMSING RAJPUT 
APPASING 010 ती 
RAM S | N G RAJ P UT eee carter = SCHOOL EDUCATION 


Date: 2020.03.05 15:30:34 +05'30" 


(आ. XT. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


